पुस्तक खिडकी । अंक ५१- २६ नोव्हेंबर २०२२ | क ३ es 


$ प्र | |! । NM 
>> गेले काही दिवस सगळीकडे चांगलाच गारठा पडला आहे. माळ्यावरचे स्वेटर, मफलर, हातमोजे, 
माकडटोप्या बाहेर आल्या आहेत. माणसे, भटके प्राणी सुद्धा ठिकठिकाणी शेकोटी जवळ उबेला बसत 
आहेत. पुस्तक खिडकीच्या आजच्या अंकातून थंडीची मजा घेऊ! 


` 


इ ब | ~ ५ मायेची गोधडी 


लेखन - गणेश आघाव द्‌ 
किशोर मासिकातून साभार 


थंडीच्या दिवसात जाड रजई किंवा गोधडी पांघरुन 
बसायला सगळ्यांनाच आवडतं. त्या गोधड्यांमध्ये खूप ~ आ 4 
आठवणी असतात. आजीने शिवलेली गोधडी फक्त | 'थंडीबटोबर येतात सुगीचे दिवस! शेतामधून कापणी, 
शारीराळाच नाही तर मनालाही ऊब देते. अशाच एका “मळणी सुरु होते. रानात बोरे, चिंचा, हरभरे असा 
मायेच्या गोधडीची गोष्ट ऐकू या. ऐकण्यासाठी चित्रावर रानमेवा दिसू लागतो. थंडी वाढू लागते तसे माणसंच 
क्लिक करा | नाही तर प्राणी सुद्धा गारठून जातात. जंगलात 
प्राण्यांना थंडी वाजू लागली की ते काय करत 
असतील? चक्क शेकोटी पेटवत असतील का? 
थंडीच्या दोन कविता वाचू या. वाचण्यासाठी चित्रावर 
क्लिक करा. 


>» बोलकी चित्रे 


s 
f 
f 
4 


 . ्ह्चन्गरेगन. . खाली दिलेली दोन चित्र 


खूप थंडी बानते 


असं बघितलं तर .साधी, 

` पण तसं पाहिलं तर खूप 
काही बोळणारी आहेत. ही 

` चित्रे पाहून तुम्हाला काय 


मारुती चितमपल्ली | ® 
'वानरांची लाकडे, चुलीला साकडे' या 
म्हणीचा उगम मारुती चितमपल्ली यांना 
जंगल निरीक्षणात सापडला. 
माणसांसारखीच माकडेही शेकोटी करतात. 
लाकडे रचून त्याभवती बसतात. या अदभुत 
शेकोटीची कथा चितमपल्ळी यांच्याचकइन 
ऐकू या. ऐकण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


तुम्ही अमुक-तमुक चनेलशी बोलत आहात.. यावर्षी 
थेडीची लाट किती तीव्र आहे सांगू शकता? _ 


चित्र सौजन्य - अशोक डोंगरे, 00।०]।.com 


> 


१,२११ NAS \ § \ र | Lh | न \ N/\ १ 
PWN ॥ N ® 9 १ | Irn \ | N | MN 9 (| iA jr \ N NS 90 1) | ir \ | १ । MN 90 1 | Ie \ N १ NN b 1/4 i) dn \ N | MN 4 (| | ir \ | N | NS 9 1, iA ir \ N * NN १0 र्क ®, \\ N |) ¢) 
¥ — 


जिज्ञासा किड्स, पुणे, 


wwW.jidnyasaa.com [jidnyasakids@gmail.com [wivw.facebook.com/]idnyasakKids , 


